श्री. अनिल गोटीराम गावीत, सह संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या विनंती 
बदलीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: बदली-२०२३/प्र.क्र.२३९/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४. 
शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सह संचालक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (वरिष्ठ) (तांत्रिक) या संवर्गातील श्री. अनिल 
गोटीराम गावीत, सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची 
विनंती बदलीने पदस्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे | सध्या कार्यरत असलेली संस्था विनंती बदलीने केलेली 
पदनाम / कार्यालय पदस्थापना 
a श्री. अनिल गोटीराम | सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण । सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
गावीत व प्रशिक्षण संचालनालय, | व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. नाशिक. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याची बदली ही विनंती बदली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी व प्रवासभत्ता 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 


४. सदर आदेश तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यास बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. 


प्‌. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१८३३२५२७०३ हा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAO > 
SHIVTARE _ 


itally signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE. 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL EMPLOYMENT 
-NEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 

1269177d8b94222ab9dc 


)C3D52848FB6CE23F47D 


(प्रदीप सा. शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.२३९/व्यशि-१ 


४. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - १. 

६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

७. सर्व सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत) 

८. श्री. अनिल गो. गावीत, सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण CASAS, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक (संचाळकांमार्फत) 

११. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालकांमार्फत) 

१२. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


